आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष २२०२ १९०१, २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच ९७३-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ जुले,२०२१. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
२) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक,दि.८.०४.२०२१,दि.१२.०५.२०२१ व दि.२.०६.२०२१. 
३3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९२१/(४३/२०२१)/ अर्थसंकल्प. 

प्रस्तावना:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत झालेय शिक्षण 
विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या (१सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहाय्यक 
अनुदान (२ ,(१९०१ २२०२)-अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (१९४८ २२०२) व 
(३सैनिकी शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला अर्थसहाय्य २२०२)एच (९७३या योजनांतर्गत ३६- 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता २५ % मर्यादेतील निधी शालेय शिक्षण विभागास संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय 
निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) अनुसरून या योजनांच्या ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ५०% इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. या 
अनुषंगाने उर्वरीत निधी शालेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२१-२२ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) वितरणाकरीता उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे वार्षिक अर्थसंकल्पीत तरतूदींच्या yo टक्के 
मर्यादेतील उर्वरीत एकूण रू.१५६२.५० लाख (अक्षरी रूपये पंधरा कोटी बासष्ट लाख पन्नास हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना 
वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित | यापुर्वी | सदर झासन निर्णयाद्वारे 
क्र तरतूद सन । तरतूदीच्या । वितरीत । वितरीत करण्यात येत 
२०२१-२२ ५० टक्के तरतूद असलेली तरतूद 
jo 2 3 ॥_-. es il ee & 
ee सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान ४५००.०० २२५०.०० | ११२५.०० ११२५.०० 
(२२०२ १९०१), ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
२ | अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक २५०.०० १२५.०० ६२.५० ६२.५० 
अनुदान (२२०२ १९४८ ),३६-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतन) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित | यापुर्वी | सदर झासन निर्णयाद्वारे 
क्र तरतूद सन | तरतूदीच्या | वितरीत । वितरीत करण्यात येत 
२०२१-२२ ५० टक्के तरतूद असलेली तरतूद 
| 9 | 2 3 | 8 4 & 
3 | सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्याच्या १५००.०० ७५०.०० | ३७५.०० ३७५.०० 
तुकडीला सहाय्य (२२०२ एच ९७३), ३६- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
एकुण ६२५०.०० | 3924.00 | १५६२.५० १५६२.५० 


२. उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आला असून प्रकरणी विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी 
सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. विभागाने मागील वर्षापासून स्वतंत्र तुकडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने इयत्ता ५वी व 
इयत्ता ६ वी च्या शिक्षकांचे वेतन यामधून खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह 
पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

५. नियंत्रक अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५२४/व्यय-१४, दि.१४.०६.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०९११०१०१४५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ravindra ene cvenmen cnet 
Digambarro 0. 
Aute 200101) मी 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


